आदिवासी घटक कार्यक्रम सन २०२३-२४ 
अंतर्गत कार्यक्रम खर्चाच्या योजनांतर्गत 
निधी वितरण. 

(कार्यक्रम खर्च-मागासवर्गीय कल्याण) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र. 02 / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ मार्च, २०२४. 


वाचा :- 


१) वित्त विभाग, झासन परिपत्रक, क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३, 
दि.८.१२.२०२३, दि.५.०२.२०२४ व दि.०४.०३.२०२४. 

२) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०२/ कार्यासन-६, 
दि.०५.०४.२०२३, दि.२७.०४.२०२३ व दि.०५.०६.२०२३, दि.१३.०७.२०२३, दि.२८.०७.२०२३, 
दि.२५.०८.२०२३, दि.५.०९.२०२३, दि.२५.०९.२०२३, दि.२०.१०.२०२३, दि.८.११.२०२३, 
दि.१७.११.२०२३, दि.२८.११.२०२३, दि.१३.१२.२०२३ व दि.२९.१२.२०२३ 

प्रस्तावना :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन परिपत्रकांन्वये सन २०२३-२४ चे सुधारीत 
अंदाज निश्चित केले असून भांडवली व महसूली लेख्यातील योजनांकरीता निधी वितरण मर्यादा विहित 
करण्यात आली आहे. 


सदर परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचनांस अनुसरून राज्यस्तरावरील महसुली लेख्यातील 
आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांकरीता सुधारीत अंदाज, वितरीत निधी विचारात उपलब्ध 
मर्यादेतील उर्वरीत निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 

आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ या खाली सोबतच्या 
विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे उपलब्ध निधी 
संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेमधील तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकांतीलळ विहीत तरतुदी व 
अटी Sita पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. सदर शासन निर्णयान्वये निधी वितरीत करण्यात आलेल्या योजना/ बाबींव्यतिरिक्‍त इतर 
योजना/ बाबींकरीता निधी आवऱयक असल्यास नियंत्रक अधिकारी यांनी योजनेकरीता प्रस्तावित 
सुधारीत अंदाज विचारात घेऊन सविस्तर व स्वयंस्पष्ट कारणमिमांसेसह शासनास प्रस्ताव सादर 
करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


8. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधी मर्यादेत व संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये vara विभागास प्रदान 
केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३०५१२२५३६३०२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM 
BHAWARI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421ba2dfa 
D EVA RA M 8a71cad3864b9b289879d173b67fcdc, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=F617DED8E7182679ED107E6351 


1160B2054D23D8173AD985E5B569A5802CEA5 
B H AW A R | A, cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
Date: 2024.03.14 19:32:50 +05'30' 
(राजेंद्र दे.भवारी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव, नियोजन/ वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 
४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

५. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

६. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर. 
८. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि. १४ मार्च, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नाव बाब/ उद्दीष्ट सन २०२३-२४ | यापुर्वी वितरीत सदर नियंत्रक 
क्रमांक साठी सुधारीत निधी शा.नि.न्वये | अधिकारी 
अंदाज वितरीत 
करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
La | 2 3 1_ ae 4 & | 8 
मागणी क्र. टी-४ 
२२५१-सचिवालयीन-सामाजिक सेवा 
१ | ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची =| १०-कंत्राटी सेवा ४५००.०० ३५००.०० १०००.०० | उप सचिव 
अंमलबजावणी (आदिवासी 
(२२५१ ०८४८) विकास) 
id एकूण मागणी ४५००.०० ३५००.०० १०००.०० 
क्र.टी-०४ 
मागणी क्र. टी-५ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 
१ | आदिवासी विकास ०१-वेतन ६५००००.०० | ५९९१८३.२०| ५०८१६.८० | आयुक्त, 
आयुक्तालय - क्षेत्रीय ०२-मजुरी १.०० ०.६० ogo | आदिवासी 
यंत्रणांचेबळकटीकरण । ०३-अतिकालीन ६४०.०० 800,00 2¥0,00 | विकास, 
(लेखाशिर्ष 22249383) | भत्ता नाशिक 
०६-दुरध्वनी,वीज ९०००.०० (9000,00 2000,00 
व पाणी 
१०-कंत्राटी सेवा ११५८५.०० १०२९८.४० १२८६.६० 
११-प्रवास खर्च ७०००.०० ६५५०.०० ४५०.०० 
१४-भाडेपट्टी वकर ४५०००.०० 34000,00 40000,00 
एकूण ७२३२२६.०० | ६५८४३२.२० | ६४७९३.८० 
२ अनुसूचित जमाती ०१-वेतन ३२५०००.०० २६००००.०० ६५०००.०० | आयुक्‍त, 
प्रमाणपत्र तपासणी ०२-मजुरी ८१०.०० ५४०.०० २७०.०० | आदिवासी, 
समिती (लेखाशिर्ष ०३-अतिकालीन २४०.०० १५०.०० ९०.०० | संशोधन व 
२२२५४१२२) भत्ता प्रशिक्षण 
०६-दुरध्वनी,वीज ५४००.०० ३६००.०० १८००.०० संस्था, 
व पाणी पुणे. 
१०-कंत्राटी सेवा १३५०००.०० १०५०००.०० ३००००.०० 
११-प्रवास खर्च ३५०.०० २५०.०० 400,00 
१४-भाडेपट्टी व कर ९०००.०० ६०००.०० 3000,00 
२१-पुरवठा व १४०००.०० ६०००.०० ८०००.०० 
सामग्री 
२४-पेट्रोल तेल व ७८७५.०० ५२५०.०० २६२५.०० 
वंगण 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि. १४ मार्च, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नाव बाब/ उद्दीष्ट सन २०२३-२४ | यापुर्वी वितरीत सदर नियंत्रक 
क्रमांक साठी सुधारीत निधी शा.नि.न्वये | अधिकारी 
अंदाज वितरीत 
करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
aia २ ३ Fe ५ & | 8 | 
एकूण ४९७६७५.०० | ३८६७९०.०० | ११०८८५.०० 
3 | मोटार चालविण्याचे ३४- ८०००.०० ३८४०.०० ४१६०.०० | आयुक्त, 
प्रशिक्षण (लेखाशिर्ष शिष्यवृत्या/विद्यावे आदिवासी 
२२२५१५७१) तने विकास, 
४ । आदिवासी मुलांसाठीव | ०१-वेतन १२७६९००.०० | ११९२२६५.३६ ८४६३४.६४ | नाशिक. 
मुलींसाठी शासकीय ०२-मजुरी १.०० ०.६० ०.४० 
वसतीगृह (लेखाशिर्ष ०३-अतिकालीन ८०.०० ५०.०० ३०.०० 
२२२५डी७२५) भत्ता 
०६-दुरध्वनी,वीज १४००००,०० १२६०००.०० १४०००,०० 
व पाणी 
११-प्रवास खर्च १०१५०.०० ७२५०.०० २९००.०० 
१३-कार्यालयीन ७२०००.०० ४८०००.०० २४०००.०० 
खर्च 
१४-भाडेपट्टी व कर ५६००००.०० ३६००००.०० २०००००.०० 
१९-आहार खर्च १५५६६५०.०० | १०८९६५५.०० | ४६६९९५.०० 
२१-पुरवठा व ७(७००००.०० ६६००००.०० ११००००.०० 
सामग्री 
२८-व्यावसायिक १.०० ०.५० ०.५० 
सेवा 
एकूण ४३८५७८२.०० | ३४८३२२१.४६ | ९०२५६०.५४ 
षु आश्रमशाळा समुह ०१-वेतन १०५०००००.०० ८९०००००.०० | १६०००००.०० आयुक्‍त, 
(लेखाशिर्ष २२२५डी७३४) | ०२-मजुरी १.०० ०.६० ०.४० | आदिवासी 
०३-अतिकालीन १.०० ०.५० ०.५० | विकास, 
भत्ता नाशिक. 
११-प्रवास खर्च 20000,00 90000,00 90000,00 
१३-कार्यालयीन ८०३५०.०० ६००००.०० २०३५०.०० 
खर्च 
१९-आहार खर्च 3400000,00 2&8 4000.00 €04000,00 
२१-पुरवठा व 2000000,00 १९२५०००.०० ७५०००.०० 
सामग्री 
२८-व्यावसायिक १.०० ०.५० ०.५० 
सेवा 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि. १४ मार्च, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नाव बाब/ उद्दीष्ट सन २०२३-२४ | यापुर्वी वितरीत सदर नियंत्रक 
क्रमांक साठी सुधारीत निधी शा.नि.न्वये | अधिकारी 
अंदाज वितरीत 
करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
a | 2 3 | ok 4 & | 8 
एकूण १६१००३५३.०० | १३५९०००१.६० | 2490349.80 
६ (०१)(७२) स्वयंसेवी ३६-सहाय्यक १३३०००००.०० | १२०४००००.०० | १२६००००.०० 
संस्थांना आश्रमशाळा | अनुदाने (वेतन) 
मुलगोद्योत्तर आश्रमशाळा 
चालविण्यासाठी 
सहाय्यक अनुदाने 
(लेखाशिर्ष 
2224UH 928) 
२४२५-सहकार 
७ | (0902) महाराष्ट्र राज्य | ३६-सहाय्यक ३५००००.०० | 332000,00 | १८०००.०० | आयुक्त, 
सहकारी आदिवासी अनुदाने (वेतन) आदिवासी 
विकास महामंडळास विकास, 
वित्तीय सहाय्य (लेखाशिर्ष नाशिक. 
२४२५०८५३) 
८ | (०१(१०) शबरी ३६-सहाय्यक २५०००.०० २२०००.०० ३०००.०० 
आदिवासी विकास अनुदाने (वेतन) 
महामंडळास वित्तीय 
सहाय्य (लेखाशिर्ष 
२४२५१३५९) 
८ एकूण मागणी ३५३९००३६.०० | ३०५१६२८५.२६ | ४८७३७५०.७४ 
क्र.टी-०५ 
९ एकूण मागणी 
क्र.टी-०४ + टी-०५ ३५३९४५३६.०० | ३०५१९७८५.२६ | ४८७४७५०.७४ 
१8८११५५५४५” 
DEVARAM याया का 
3 H A W A R | SEO2CRSK cr-RAENDRADEVARAM 


Date: 2024.03.14 19:33:20 +05'30° 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


